सामान्य प्रशासन विभाग /राजशिष्टाचारच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय कार्यालयातील निर्लेखित 
वाहनांची हातची किंमत ठरविण्यासाठी समिती गठित 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्रमांक :- संकीर्ण-१४२३/प्र.क्र.११५/का.३१ (शापसे) 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ ऑगस्ट, २०२३ 
वाचा:- 
१.शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. डीएफपी-१०९१/प्र.क्र.४/विनियम,दि.१८.०६.१९९१ 
२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. विअप्र-१०००/प्र.क्र.३१/२००१/विनियम,दि.१५.०६.२००१ 
३. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. वाहन-२०१३/प्र.क्र.३१/१३/विनियम, दि.२०.०९.२०१३ 
४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. डीएफपी -१०१६/प्र.क्र.०७/१६/विनियम,दि.२२.०६.२०१६ 
५. शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. जीएडीपी -३१०२(२१)/२४/१०१३/३१, दि.६.०१.२०१४ 
परिपत्रक:- 


२. मुंबईतील विविधशासकीय कार्यालयाची निर्लेखित वाहने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २०.०९.२०१३ 
च्या शासन परिपत्रकानुसार लिलावाने विक्री करण्यासाठी शासकीय परिवहन सेवेत जमा करण्यात आलेली आहेत. 


शासकीय कार्यालयातील निर्लेखित वाहनांची हातची किंमत ठरविण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक चारच्या 
परिपत्रकान्वये समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समिती पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे. 


[१ सह सचिव / उप सचिव, सा.प्र.वि. (राजशिष्टाचार) सा.प्र.वि. अध्यक्ष 
२ सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य 
३ सहायक पोलिस आयुक्‍त (मोटार परिवहन) सदस्य 
४ अवर सचिव , राजशिष्टाचार सदस्य 
4 अवर सचिव,(विनियम शाखा) वित्त विभाग सदस्य 
& नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी सदस्य सचिव 


३. सदर झासन परिपत्रकमहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०८०३१२५७५६४३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, मग वि तता 1... 


ialNumber=9A444B962C8442B754FC8343183DBEA1519A7 
1FADOCDOASCCASBF9534EF3A0A8, cn=DILIP NANDKUMAR. 


DESHPANDE कट, 
Date: 2023.08.03 13:00:15 4-05'30' 


(दिलिप देशपांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव (मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार [का-३१(शापसे)], मंत्रालय, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१४२३/प्र.क्र.११५/का.३१ (शापसे) 


४. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. निवड नस्ती / कार्यासन 39 (शापसे), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


